सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २८ ] 


सोमवार , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ : भाद्रपद १२ , शके १ ९ ४० 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


१ 


१ . 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

विहित केलेल्या पध्दतीने खर्च सादर न केल्यामुळे या कार्यालयाचे उक्त 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

वाचा क्र .१ च्या आदेशान्वये नगरपरिषद किनवटचे १. श्री खान साजिद 
वाचा : 

खान निसार खान , श्रीमती अनुसया मधुकर अनेलवार , ३. श्रीमती नसीम 
या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक २०१८ / नपाप्र / नपनि / नपनि / का -१ / ए.लतीफ , ४. श्री कैलास रामराव भगत , ५. श्रीमती हाजी खान शहेरबानो 
सीआर -१७ दिनांक २६/०७/२०१८ 

निसारखान या ०५ सदस्यांना निवडणूकीचा खर्चाचाहिशोब विहित मुदतीत 
२. मा.विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे आदेश क्र .२०१८ / नपाप्र / सादर न केल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायत व 

निवडणूक / काविप्रकरण क्रं .०१,०२,०४,०५,०६ न्यायनिर्णय दिनांक औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १६ ( ड ) मधील तरतूदीनुसार 
२७/०८/२०१८ 

अनर्ह ठरवून उक्त अधिनियमातील कलम ४४ (१ ) ( अ ) नुसार सदर 
आदेश 

सदस्यांना त्यांचे पदावधीतील उर्वरीत कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास 
क्रमांक २०१८/ नपाप्र/ नपनि / नपनि / का -१/ टे-७/ सीआर-१७ :- नगरपरिषद अनर्ह ठरविण्याबाबतचे आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत . 
किनवट सार्वत्रिक निवडणूक -२०१७ ही दिनांक १३/१२/२०१७ रोजी घेण्यात सदर आदेशाविरुध्द उपरोक्त ०५ सदस्यांनी मा.विभागीय आयुक्त , 
आली. सदर निवडणूकीचा निकाल दिनांक १४/१२/२०१७ रोजी जाहिर औरंगाबाद यांचेडे अपिल दाखल केले असता सदर अपिलावर मा.विभागीय 
करण्यात आला आहे. 

आयुक्त औरंगाबाद यांनी उक्त वाचा क्रं .२ अन्वये प्रकरणात न्यायनिर्णय 
सदर निवडणूकीमध्ये निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांनी निवडणूकीचा देवून संबंधिताचे अपिल मान्य केले आहे. त्यानूसार उक्त वाचा क्रं .२ मधील 
निकाल जाहिर झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत निवडणूकीमध्ये आदेशाचे अंमलबजावणीस्तव खालील नमूद सदस्य हे नगरपरिषद किनवटचे 
केलेल्या खर्चाचा हिशोब मा राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र , मुंबई यांनी पूर्वलक्षीप्रभावाने कार्यरत सदस्य असल्याचे जाहिर करण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


सदस्याची नावे 


प्रभाग क्रं . व जागा 


जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


१ . 


आनेलवार अनुसया मधुकर 


२ - अ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


२ . 


खान साजिद खान निसार खान 


४ - ब 


सर्वसाधारण 


३ . 


हाजी खान शहरबानो निसार खान 


८ - ब 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


४ . 


भगत कैलास रामराव 


९ - अ 


अनुसूचित जाती 


५ . 


नसीम अ लतीफ 


९ - ब 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


दिनांक : ०१/ ० ९ / २०१८ 


ठिकाण : नांदेड 


जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औ. भाग -१ - अ ( असा .)- १ 

१ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


